राज्यातील सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल, 
दुरुस्ती व इतर आवशयक बाबींकरिता निधी 
वितरित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.८१/ भाग-३/पोल-३ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०२४ 


वाचा :- १ शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक एमआयएस ०५०८/७४८/प्र.क्र.३२९/पोल-४, दि.२२.०५.२००९. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखालील SEC (State Empowered 
Committee) समितीच्या दि.०४.०७.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 

३) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळील दि.१२.७.२०१६ व दि.२८.१२.२०१६ रोजीच्या 
बैठकीचे कार्यवृत्त. 

४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य शिखर समितीच्या दि.१७.०१.२०१७, 
दि.०८.०२.२०१८, दि.०७.०९.२०१९, दि.२०.०७.२०२०, दि.१८.०५.२०२१, दि.१६.११.२०२१, 
दि.१०.०५.२०२२, दि.०४.११.२०२२ व दि. १२.७.२०२३, दि.२१.९.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-५/पोल-३, 
दि.०९.०५.२०२२ व दि.१३.०१.२०२३. आणि दि. २९.८.२०२३ 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-३/पोल-३, दि.०१.०७.२०२२. 
दि.२१.७.२०२३ व दि.८.१.२०२४. 

७) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.-संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.८१/भाग-३/पोल-३, दि.४.८.२०२३,दि.१४.९.२०२३ व 
दि.१३.१२.२०२३. 

८) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.पोमसं/१७/६१६२/७७॥९5/१५/२०१०, दि.१.३.२०२४, व दि.४.३.२०२४. 

९) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३. 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाच्या ई- गव्हर्नन्स योजनेच्या अंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात 
येत आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत राज्यातील ११२९ पोलीस ठाणी व ६६९ वरिष्ठ पोलीस कार्यालये CAS (Core 
Application Software) सॉफ्टवेअरद्वारे जोडण्यात आली आहेत. सदर प्रकल्पाचे दि. १५.९.२०१५ रोजी मा. 
राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते लोकार्पण पार पडले आहे. सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत जोडण्यात आलेल्या 
१०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरिष्ठ कार्यालयामध्ये २॥॥७७$ नेटवर्क कनेक्टीव्हीटी उपलब्ध करुन देण्यात 
आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्‍यक बाबींकरिता येणारा खर्च राज्य 
शासनामार्फत करणे आवश्‍यक आहे. 

२. सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे सिस्टम इंटीग्रेटर मे. विप्रो लि. या कंपनी बरोबर दि.२२.०३.२०१२ 
रोजी पाच वर्षांसाठी सेवा करार करण्यात आला. सदर कराराची मुदत दि.१४.०९.२०२० रोजी संपुष्टात आळी 
होती. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य शिखर समितीच्या दि.२०.०७.२०२० रोजीच्या बैठकीत मे. 
विप्रो लि. यांना दि.१५.०९.२०२० ते दि.१४.०९.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तद्नंतर शासन 
निर्णय, गृह विभाग दि.०९.०५.२०२२ अन्वये मे.विप्रो लि. यांना दि.१५.०९.२०२१ ते दि.१४.०९.२०२२ पर्यंत 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.८१/ भाग-३/पोल-३ 


रु.९,५१,४३,८५०/- इतक्या रकमेच्या खर्चासह मुदतवाढीस प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली. तद्नंतर 
शासन निर्णय, गृह विभाग दि.१३.०१.२०२३ अन्वये मे. विप्रो लि. यांना दि.१५.०९.२०२२ ते दि.१४.०९.२०२३ 
पर्यंत किंवा नवीन पुरवठादारास प्रकल्पाचे काम हस्तांतरीत करेपर्यंत, जे अगोदर घडेल तोपर्यंत जीएसटी 
करासहीत रु.९,९५,९२,०००/- इतक्या रकमेच्या खर्चासह मुदतवाढीस प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. 
३. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१८.०५.२०२१ रोजीच्या राज्यस्तरीय अँपेक्स समितीच्या 
(SAC) बैठकीत सीसीटीएनएस अप्लीकेशन Gem पोर्टलवरील क्लाऊड सर्व्हिस घेण्याकरिता 3 
महिन्यांसाठी (जुले २०२१ ते सप्टेंबर २०२१) मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच राज्यस्तरीय अँपेक्स 
समितीच्या (SAC) दि.१०.०५.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार शासन निर्णय, गृह विभाग 
दि.१.७.२०२२ अन्वये सध्याचे क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर मे. सिफी टेक्नोलॉजी लि. यांना ऑक्टोबर २०२१ 
पासून CCTNS 2.0 RFP च्या नवीन सर्व्हिस प्रोव्हायडर यांची नियुक्‍ती होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील 
देखभाल, दुरुस्ती व इतर आवऱ्यक बाबींकरिता रु.५४.१७ कोटी इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. आता दिनांक २९.८.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सीसीटीएनएस 
प्रकल्पासाठी सन २०२३-२४ करिता रु.१३०,७४,५४,७५३/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत तसेच 
सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे पुरवठादार मे.विप्रो लि.या कंपनीला विशेष बाब म्हणून सीसीटीएनएस 2.0 RFP 
मार्फत नविन पुरवठादारास प्रकल्पाचे काम हस्तांतरीत करेपर्यंत मुदतवाढ देणे इत्यादीबाबत निर्णय 
घेण्यात आला आहे. तद्नंतर सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे सिस्टीम इंटिग्रेटर मे. विप्रो यांचा सीसीटीएनएस 
१.० चा कालावधी दिनांक १४.९.२०२३ रोजी संपल्याने दिनांक २१.९.२०२३ रोजी मा. मुख्यसचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्य शिखर समिती (SAC) च्या बैठकीमध्ये मे. डिळॉईट कंपनीस (M/s. Deloitte) 
सीसीटीएनएस १.० प्रकल्पाचे परिचळन व देखभाल (Operation & Maintenance) करण्यासाठी 
नियुक्‍ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आळा. त्यानुसार मे. डिलॉईट कंपनीस (M/s. Deloitte) एक 
वर्षाकरीता सीसीटीएनएस 1.0 Operation and Maintenance करण्यासाठी रु.७,३९,८६,०००/- 
(जीएसटीसह) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास तसेच M/s. Deloitte यांचे सोबत करावयाच्या मुख्य सेवा 
करार (Master Service Agreement) (M.S.A.) चा मसुदा पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे 
स्तरावर करण्यास दि.८.१.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात आली आहे. 
४. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.),पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांनी उपरोक्त 
दि.४.३.२०२४ च्या पत्रांन्वये सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत सिटीझन पोर्टल प्रणालीद्वारा पोळीस अधिकारी व 
नागरिकांना एसएमएस मार्फत माहिती पुरविळी जाते व अपडेट केली जाते. त्याकरिता मे. सी-डॅक यांच्या Yat 
एसएमएस सेवा सन २०१७ पासून घेण्यात आल्या आहेत व त्याबाबत दि.१२.७.२०२३ रोजीच्या State Apex 
Committee मध्ये ५०,०००/- रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आलेली आहे व त्याप्रमाणे शासन निर्णय 
दि.२९.८.२०२३ मध्ये निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. 

Citizen Portal अंतर्गत वापरासाठी एकूण १८,६६,६४६ एसएमएस करीता खर्च रु.५०,०००/- (अक्षरी 
रुपये पन्नास हजार फक्त) चे देयक अंतीम प्रदानासाठी सादर केले असून आगाऊ रक्कम अदा झालेनंतर, C- 
DAC संस्था ही आपल्या खाती एसएमएस जमा करणेची कार्यवाही करतात असे नमूद करुन सदरचे 
रु.५०,०००/-चे देयकास मान्यता देऊन आदेशा निर्गमित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.८१/ भाग-३/पोल-३ 


ष्‌. तसेच अपर पोलीस महासंचालक (नि. व a), पोळीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त 
दि.१.३.२०२४ च्या पत्रांन्वये सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पाचे नेटवर्क प्रोव्हायडर मे. बीएसएनएल व मे. 
एमटीएनएल यांनी सन २०२३-२४ कालावधीतील BSNL VSAT VPNOBB व MTNL १०० Mbps MPLS 
Link चे देयक सादर केले आहे. दि.१२.७.२०२३ रोजीच्या State Apex Committee wT बैठकीत, 
नेटवर्कसाठी आवश्यक रु. २०.६९ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबाबत प्रशासकीय 
मान्यतेचा शासन निर्णय दि.२९.८.२०२३ रोजी निर्गमित झाला आहे. मे. बीएसएनएल व एमटीएनएल यांनी 


सादर केलेल्या देयकाचे विवरण खालीलप्रमाणे आहेत- 


अ.क्र पुरवठादार काम व कालावधी देयकाची रक्‍कम शेरा 
रु. 
1 नेटवर्क BSNL VSAT 9,99,150.75/- | No.BSNL/EB CRM/Vsat Invoices/2023- 
प्रो्हायडर | YPNoBB 24/21. Dated-28/10/2023. 
ग्रोव्हायडर | connectivity (10,90,558.28/- 7००८ No.NDCKA20230320. 
मे. Consolidated bill मधुन वजावट Consumer Name- CCTNS-Maharashtra.. 
बीएसएनएल | for 16 Locations 91,407.53/- | Dated-20/03/2023. VSAT लाईन करीता 
> केली आहे C 
(Period रुपये केली आहे.) १ मे.बीएसएनएल यांचा जानेवारी २३ ते मार्च 
01/04/2023 ७ कालावधीतील एकुण ८४ दिवसांसाठी 
30/06/2023) 2023 8-१ क ल एकुण ८४ दिवसांसा 
आकारलेला दंड 96,657.53/- 
2) दंडावर ५ टक्के quarterly rental value 
(2,625/-) WAT 2 Link वर सुट 5,250/- 
3) 96,657.53/- वजा 5,250/- = रुपये 
91,407.53/- इतका दंड आकारणीबाबत 
मे.पीडब्ल्युसी यांनी अभिप्राय दिलेला आहे. 
नेटवर्क ,()2, .(१3/- 0. sat Invoices, - 
2 नेटवर्क BSNL VSAT 10,02,545.03/- |No.BSNL/EB CRM/Vsat Invoices/2023 
प्रो्हायडर | VPNoBB 24/21. Dated-28/10/2023. 
प्रोव्हायडर | connectivity (10,68,637.50/- | Invoice No.NDCKA20230613. 
मे. Consolidated bill मधुन वजावट Consumer Name- CCTNS-Maharashtra.. 
बीएसएनएल | for 15 Locations Sina sie Dated- 13/06/2023. VSAT लाईन करीता 
(Period रुपये केली आहे.) बीएसएनएल यांचा एप्रिल जून 
"कत 1) मे. यांचा एप्रिल२३ ते जून 
30/09/2023) 2023 SLA कालावधीतील एकुण ६२ 
दिवसांसाठी आकारलेला दंड 71,342.47/- 
2) दंडावर ५ टक्के quarterly rental value 
(2,625/- प्रमाणे 2 LinkaX सुट 5,250/- 
3) 71,342.47/- वजा 5,250/- = रुपये 
66,092.47/- इतका दंड आकारणीबाबत 
मे.पीडब्ल्युसी यांनी अभिप्राय दिलेला आहे. 
3 'नेटवर्क BSNL VSAT 7,17,642.64/- | No.BSNL/EB CRM/Vsat Invoices/2023- 
प्रो्हायडर | VPNoBB 24/21. Dated-28/10/2023. 
प्रोव्हायडर | connectivity (10,68,637.50/- | invoice No.NDCKA20230918. 
मे. Consolidated bill मधुन वजावट Consumer Name- CCTNS-Maharashtra.. 
बीएसएनएल for 15 Locations | —3,50,994.86/- | Dated-18/09/2023. VSAT लाईन करीता 
1 त रुपये केली आहे.) gy मे.बीएसएनएल यांचा जूले २३ ते सप्टेंबर 
31/12/2023) 2023 SLA कालावधीतील एकुण ३२१ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.८१/ भाग-३/पोल-३ 


दिवसांसाठी आकारलेला दंड 3,69,369.86/- 
2) दंडावर ५ टक्के quarterly rental value 
(2,625/-) WATS 7 Link वर सुट 18,375/- 
3) 3,69,369.86/- वजा 18,375/- = रुपये 
3,50,994.86/- इतका दंड आकारणीबाबत 
मे.पीडब्ल्युसी यांनी अभिप्राय दिलेला आहे. 


BSNL VSAT 27,19,338.42/-- (BSNL Vsat यांची एकूण रु 32,27,833.28/- 

VENOBE, SQ" मधुन दंडणीय रक्‍कम W.5,08,494.86/- 

(A) वजावट केली आहे.) 
नेटवर्क MTNL 18,31,950/- |No.BSNL/EB CRM/MTNL Invoices/2023- 
प्रोह्हायडर | 100Mbps MPLS 24/19 Dated- 28/10/2023. 

Link to NKN MTNL Invoice No.MECB02233277472. 
मे. Belapur (Period LC ID- 3400001722.Circuit No-M2-BLR- 
एमटीएनएल 01/04/2023 to 187366-MPLS, Dated-10/05/2023. 

31/03/2024) MTNL 100Mbps MPLS Link to NKN 

(Period 01/04/2023 to 31/03/2024) या 
देयकांमधुन SLA 1 April-2022 to 31March- 
2023 कालावधी करीता मे.पीडब्ल्युसी यांनी 
दंड आकारला नाही व तसा अभिप्राय दिलेला 
आहे. 
नेटवर्क MTNL 9,02,655/- No.,BSNL/EB CRM/MTNL Invoices/2023- 
प्रोह्हायडर | 100Mbps MPLS ar 24/19 Dated- 28/10/2023. 

Link to SifyDC | (9,30,135/- मधुन MTNL Invoice No.MECB02233278902. 

मे. (Period 27,480/- रुपये | LC ID- 3400009202.Circuit No-F2-RBL- 

एमटीएनएल 01/04/2023 to वजा केले आहे) |206597-FIN MPLS, Dated-30/05/2023. 

२. 30/09/2023) वजा केले आहे) MTNL 100Mbps MPLS Link to Sify DC 
(Period 01/04/2023 to 30/09/2023) या 
देयकांमधुन SLA Oct-2022 to March-2023 
कालावधी करीता 29,86 0/- रुपयांचा दंड 
मे.पीडब्ल्युसी यांनी आकारला आहे व तसा 
अभिप्राय दिलेला आहे. 

नेटवर्क MTNL 9,09,525/- No.,BSNL/EB CRM/MTNL Invoices/2023- 

प्रोह्हायडर | 100Mbps MPLS ar 24/19 Dated- 28/10/2023. 

Link to SifyDC | (9,30,135/- मधुन MTNL Invoice No.MECB02236003701. 

मे. (Period 20,610 /-रुपये | LC ID- 3400009202.Circuit No-F2-RBL- 

एमटीएनएल 01/10/2023 to वजा केले आहे) |206597-FIN MPLS, Dated-30/05/2023. 

का 1/03/2024) वजा केले आहे) MTNL 100Mbps MPLS Link to Sify DC 
(Period 01/10/2023 to 31/03/2024) या 
देयकांमधुन SLA April-2023 to Sept-2023, 
कालावधी करीता 20,§90/- रुपयांचा दंड 
मे.पीडब्ल्युसी यांनी आकारला आहे व तसा 
अभिप्राय दिलेला आहे. 

MTNL 36,44,130/- (MTNL 100Mbps Line चे एकूणरु 

100Mbps MPLS 


३६,९२,२२०/- मधुन दंडणीय रक्‍कम 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.८१/ भाग-३/पोल-३ 


Link एकूण (B) रु.४८,०९०/- वजावट केली आहे.) 


एकूण 51 ४०-11. _63,63,468.42 /- नेटवर्क प्रोव्हायडर मे. एमटीएनएल मे. 

6 (A+B) बीएसएनएल यांचे एकूण 69,20,053.28/- 
मधुन दंड आकारणी वजावट 5,56,584.86/- 
रुपये केली आहे.) 


अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोळीस महासंचाळक कार्यालय, मुंबई यांनी उपरोक्त 
दि.१.३.२०२४ च्या पत्रान्वये प्रकल्पाचे नेटवर्क प्रोव्हायडर मे.बीएसएनएल यांना रु.२७,१९,३३८.४२ (अक्षरी 
रुपये सत्तावीस लाख एकोणीस हजार तीनशे अडतीस फक्‍त) (दंडणीय रक्‍कम रु.५,०८,४९४.८६ वजा करुन) 
व मे.एमटीएनएल यांना एकूण रु.३६,४४,१३०/- (अक्षरी रुपये छत्तीस लाख चव्वेचाळीस हजार एकशे तीस 
फक्त) (दंडणीय रक्‍कम रु.४८,०९०/- वजा करुन) एकूण रु.६३,६३,४६८/- (अक्षरी रुपये AMS लाख त्रेसष्ठ 
हजार चारशे अडुसष्ट फक्त) इतक्या रक्कमेचे आदेशा निर्गमित होण्याची विनंती केली आहे. 

तसेच अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनीही पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांना दि.११.१.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये नेटवर्क प्रोव्हाईडर मे. बीएसएनएल / 
मे. एमटीएनएल यांचे बीलांची पडताळणी व त्यांनी केलेल्या कामाची तपासणी प्रकल्पाचे सल्लागार मे. PWC 
सह गठीत कमिटीने केली असून प्रकल्पाचे नेटवर्क प्रोव्हायडर मे.बीएसएनएल यांना रु.२७,१९,३३८.४२ 
(अक्षरी रुपये सत्तावीस लाख एकोणीस हजार Hal अडतीस फक्त) (दंडणीय रक्‍कम रु.५,०८,४९४.८६ वजा 
करुन) व मे. एमटीएनएल यांना एकूण रु.३६,४४,१३०/- (अक्षरी रुपये छत्तीस लाख चव्वेचाळीस हजार VHal 
तीस फक्त) (दंडणीय रक्‍कम रु.४८,०९०/- वजा करुन) एकूण रु.६३,६३,४६८/- (अक्षरी रुपये AWS GA 
त्रेसष्ठ हजार चारशे अडुसष्ट फक्त) इतक्या रक्कमेचे आदेश निर्गमित होण्याची विनंती केळी आहे. 

६. वरीलप्रमाणे परिच्छेद (५) मध्ये नमूद केल्यानुसार (अ) सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत सिटीझन पोर्टल 
प्रणालीद्वारा पोलीस अधिकारी व नागरिकांना एसएमएस मार्फत माहिती पुरविली जाते व अपडेट केली जाते. 
त्याकरिता मे. सी-डॅक यांच्या पुरा एसएमएस सेवा सन २०१७ पासून घेण्यात आल्या आहेत Citizen Portal 
अंतर्गत वापरासाठी एकूण १८,६६,६४६ एसएमएस साठीचा खर्च रु.५०,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास हजार 
फक्त) चे देयकास, तसेच परिच्छेद (५) मध्ये नमूद केल्यानुसार (ब) नेटवर्क प्रोव्हाईडर मे. बीएसएनएल यांचे 
रु.२७,१९,३३८.४२ (अक्षरी रुपये सत्तावीस लाख एकोणीस हजार तीनशे अडतीस फक्त) (दंडणीय रक्‍कम 
रु.५,०८,४९४.८६ वजा करुन) व मे. एमटीएनएल यांना एकूण रु.३६,४४,१३०/- (अक्षरी रुपये छत्तीस लाख 
चव्वेचाळीस हजार एकशे तीस फक्त) (दंडणीय रक्‍कम रु.४८,०९०/- वजा करुन) एकूण रु.६३,६३,४६८/- च्या 
देयकास असे एकूण (अ) + (ब) (रु.५०,०००/- + रु.६३,६३,४६८/- = रु.६४,१३,४६८/-) (एकूण अक्षरी रुपये 
चौसष्ठ लाख तेरा हजार चारशे अडुसष्ट फक्त) इतक्या देय रक्‍्कमेस एवढ्या रक्कमेच्या खर्चास मान्यता 
देण्याची बाब विचाराधिन होती, त्यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 

शासन निर्णय : 

(अ) सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पाचे नेटवर्क प्रोव्हाईडर मे. बीएसएनएल यांचे 
रु.२७,१९,३३८.४२ (अक्षरी रुपये सत्तावीस लाख एकोणीस हजार तीनशे अडतीस waa) (दंडणीय रक्‍कम 
रु.५,०८,४९४.८६ वजा करुन) व मे. एमटीएनएल यांना एकूण रु.३६,४४,१३०/- (अक्षरी रुपये छत्तीस लाख 
चव्वेचाळीस हजार एकशे तीस फक्त) (दंडणीय रक्‍कम रु.४८,०९०/- वजा करुन) एकूण रु.६३,६३,४६८/- 


(जीएसटीसह) च्या देयकास, तसेच (ब) सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत सिटीझन पोर्टल प्रणालीद्वारा पोलीस 
पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.८१/ भाग-३/पोल-३ 


अधिकारी व नागरिकांना एसएमएस मार्फत माहिती पुरविली जाते व अपडेट केली जाते. त्याकरिता मे.सी-डॅक 
यांच्या पुडा एसएमएस सेवा सन २०१७ पासून घेण्यात आल्या आहेत Citizen Portal अंतर्गत वापरासाठी एकूण 
१८,६६,६४६ एसएमएस साठीचा खर्च रु.५०,०००/- (जीएसटीसह) चे देयकास असे एकूण (अ) > (बो 
(रु.६३,६३,४६८/- + रु.५०,०००/- = रु.६४,१३,४६८/-) (एकूण अक्षरी रुपये चौसष्ठ लाख तेरा हजार चारशे 
अडुसष्ट फक्‍त) (जीएसटीसह) इतकी रक्कम वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे 
2. सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल, व दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्‍यक बाबींसाठी येणारा खर्च 
“मागणी क्र.बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) १४ गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी 
नेटवर्क यंत्रणा (राज्य योजना), दत्तमत, (२०५५ए०९७), ५०- इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. उक्त निधी कोषागारातून आहरण करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रण अधिकारी” व त्यांच्या अधिपत्याखाळील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. उपरोक्‍त निधी सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत 
करण्यात आलेल्या कामासाठी केंद्र शासनाच्या निदेशानुसार खर्च करण्यात यावा व खर्च करण्यात आलेल्या 
रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळोवेळी शासनास सादर करावीत. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८,भाग-पहिळा,उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम,१९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.२७अ, नियम 
क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य 
शिखर समितीच्या (SAC) दि.४.११.२०२२, दि.१२.७.२०२३, दि.२१.९.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
तसेच वित्त विभागाने निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
4. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३३०१२५८५६८२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ri 
IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 


4,20=825ec39543f0d33di 30f6ca54b1adc430443efecS5f 
07e98dc173423779d, postalCode=400032, st=Mahi 


serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A74864A4681399F 
£663D8FBDE0441A596BEB3ACDD, RUPALI SANJOG KABARE 


Date: 2024.03.30 13:08:35 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पृष्ठ ७ पैकी ६ 


on SG O&M 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.८१/ भाग-३/पोल-३ 


qo, 
११. 
१२. 
93. 
१७. 
१६५. 
१६. 
१७. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

प्रकल्प संचालक, मे. विप्रो प्रा. लि., मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 
कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग. 
निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


